सातारा जिल्ह्यातील वाई येथे अतिरिक्‍त जिल्हा व 
सत्र न्यायालय तसेच दिवाणी न्यायालय,वरिष्ठ 
स्तर अशी दोन न्यायालये स्थापन करणे व 
त्याकरीता आवश्यक पदे निर्माण करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
विधि व न्याय विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : न्यायस्था १२२१/६०१/प्र.क्र.१४९/कार्यासन ११ 
५वा मजला, मुख्य इमारत, मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, मंत्रालय, मुंबई Yoo ०३२. 
दिनांक : ९ नोव्हेंबर, २०२२. 


संदर्भ : १. मा.उच्च न्यायालय, मुंबई यांचे पत्र क्र. 8(/0॥-१२२५/२००९/१६८४/३१७३६, 
दि.०४.१२.२०२१. 

२. प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश,सातारा यांचे जा.क्र.बी.एडीएम/१६/२७६०/२०२०, 
दि.०४.०३.२०२०,जा.क्र.४३५३/२०२१,दि.२४.११.२०२१,जा.क्र.६२७/२०२२, 
दि.१२.०१.२०२२. 

३.वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांचे क्र. पदनि -२०२२/प्र.क्र.२१/आपुक, दि.३०.०५.२०२२ 
रोजीचे पत्र. (पदनिर्मितीबाबत कार्यवृत्त) 

४. वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांचे क्र. पदनि -२०२२/प्र.क्र.२६/आपुक,दि.१८.०७.२०२२ 
रोजीचे पत्र. (पदनिर्मितीबाबत कार्यवृत्त) 


प्रस्तावना : 


मा. उच्च न्यायालयाच्या दि. ०४.०४.२००७ च्या मानक प्रारुपानुसार (Standard Format) राज्यात 
विविध ठिकाणी नवीन न्यायालय सुरु करण्यासाठी प्रलंबित खटले / प्रकरणांची संख्या किमान ५०० असावी. 
त्याचबरोबर पायाभूत सुविधा उदा.न्यायालयीन इमारत आणि न्यायाधीशांची निवासस्थाने याची उपलब्धता 
असावी. मा.उच्च न्यायालयाच्या धोरणानुसार आव्यक सर्व निकष पूर्ण होत असल्याने सातारा जिल्ह्यातील 
वाई येथे जिल्हा व अतिरिक्‍त सत्र न्यायालय तसेच दिवाणी न्यायालय, वरिष्ठ स्तर ही न्यायालये स्थापन 
करण्यास मा.उच्च न्यायालयाच्या "न्यायाळय स्थापन समितीने” वाई, जि.सातारा येथे जिल्हा व अतिरिक्‍त 
सत्र न्यायालय व दिवाणी न्यायालय, वरिष्ठ स्तर अशी दोन न्यायालये स्थापन करण्यास मान्यता दिलेली 
आहे. उच्चस्तरीय सचिव समिती व मा.मंत्रिमंडळाने मान्यता दिल्यानुसार सदर न्यायालय स्थापनेस व 
त्यानुषंगाने पदनिर्मितीस मान्यता देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय : 


सातारा जिल्ह्यातील वाई येथे जिल्हा व अतिरिक्त सत्र न्यायालय आणि दिवाणी न्यायालय, वरिष्ठ 
स्तर अशी दोन न्यायालये स्थापन करण्यास आणि त्याकरीता न्यायालय सुरु होण्याच्या दिनांकापासून पुढील 
विवरणपत्रात दर्शविल्यानुसार आवश्‍यक पदे निर्माण करण्यास या शासन निर्णयाद्वारे मान्यता देण्यात येत 
आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः न्यायस्था १२२१/६०१/प्र.क्र.१४९/कार्यासन ११ 


अ) जिल्हा व अतिरिक्त सत्र न्यायालयासाठी आवश्‍यक पदे (अस्थायी) 


अ.क्र पदनाम वेतनश्रेणी पदांची संख्या 
ha जिल्हा न्यायाधीठा ५१५५०-१२३०-५८९३०-१३८० शिका 
६३०७० 
२ | अधीक्षक एस-१६:- ४४९००-१४२४०० ie ee 
३ | लघुलेखक ग्रेड-१ एस-१७: ४७६००-१५११०० os 
४ | वरिष्ठ लिपिक एस-८: २५५००-८११०० ४ 
५ | कनिष्ठ लिपीक/ टंकलेखक | एस-६: १९९००-६३२०० ९ 
६ | बेलिफ एस-६: १९९००-६३२०० ३ 
एकूण पदे १९ 
बाहययंत्रणेद्वारे घ्यावयाच्या सेवा 
अ.क्र सेवा मनुष्यबळ संख्या 
१. | . | पुस्तक बांधणीकार शिका | 
२. | शिपाई २ 
३. । पहारेकरी औकात 
४. । PHS a 
एकूण षु 


ब) दिवाणी न्यायाधीठशा (वरिष्ठ स्तर) न्यायालयासाठी आवश्‍यक पदे (अस्थायी) 


अ.क्र पदनाम वेतनश्रेणी (रुपये) पदांची संख्या 
णि दिवाणी न्यायाधीडा (ARS | ३९५३०-९२०-४०४५०-१०८० शिंगी 
स्तर) ४९०९०-१२३०-५४०१० 
२ अधीक्षक एस-१६: ४४९००-१४२४०० ॥- 
३ सहायक अधिक्षक एस-१५: ४१८००-१३२३०० २ 
४ लघुलेखक ग्रेड-२ एस-१५:४१८००-१३२३०० pt 
षु वरिष्ठ लिपिक एस-८: २५५००-८११०० २ 
द कनिष्ठ लिपीक/ एस-६: १९९००-६३२०० & 
टंकलेखक 

9 बेलिफ एस-६: १९९००-६३२०० ३ 

एकूण नियमित पदे १६ 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः न्यायस्था १२२१/६०१/प्र.क्र.१४९/कार्यासन ११ 


बाहययंत्रणेद्वारे घ्यावयाच्या सेवा 
अ.क्र सेवा मनुष्यबळ संख्या 
१. | शिपाई २ 
२. | पहारेकरी a ee 
३. | सफाईगार PM 
एकूण PB 


बाहययंत्रणेद्वारे सेवा घेताना वित्त विभागाच्या दि.२७.०४.२०२२ च्या शासन निर्णयातील तरतुदींचे पालन 


करण्याची दक्षता न्यायालयाने घ्यावी. 


२. यासाठी होणारा खर्च “मागणी क्र.जे-१, २०१४ न्यायदान, १०५- दिवाणी व सत्र न्यायालये, (०२) 
जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, (०२) (09) जिल्हा व सत्र न्यायाधीठा (२०१४ ०१७२) (दत्तमत) (अनिवायी” या 
लेखाशीर्षाखाली मंजूर होणाऱ्या अनुदानातून भागविण्यात यावा. या अनुषंगाने निधी उपलब्धतेबाबतचे आदेशा 


स्वतंत्रपणे निर्गमित करण्यात येतील. 


३. सदर शासन निर्णय वित्त विभागाच्या सहमतीने व त्यांच्या अनौ.सं.क्र.१९५/आपुक, दि.०९.०३.२०२२ 
तसेच अनौ.सं.क्र.८२५/व्यय-५,दि.१२.०९.२०२२ अन्वये तसेच मा. मंत्रीमंडळाच्या दि.१२.१०.२०२२ रोजीच्या 
बैठकीत झालेल्या निर्णयानुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


४. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२२१११०१५१५२३२११२ असा आहे. हा शासन निर्णय डिजीटल 


स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावांने. 


(नि.वि.जिवने) 
विधि सल्लागार- नि- सह सचिव 
प्रति, 


१. मा.राज्यपालांचे सचिव 
२. मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 
३. मा.उपमुख्यमंत्री, महाराष्ट्र शासन,यांचे खाजगी सचिव मंत्रालय, मुंबई, 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


uy, 


qo, 
११. 
१२. 
93. 
१७. 
१६५. 
१६. 
१७. 


मा.विरोधी पक्ष नेता, विधानसभा / विधानपरिषद 

सर्व विधानमंडळ सदस्य, विधानमंडळ, मुंबई, 

सर्व मंत्री व राज्यमंत्री यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई, 
मा.मुख्य सचिव, महाराष्ट्र शासन यांचे कार्यालय, मंत्रालय, मुंबई, 
महाप्रबंधक, उच्च न्यायालय, मुंबई, (पत्राने) 

प्रबंधक (निरिक्षणे-१) उच्च न्यायालय (अ.शा.), मुंबई (पत्राने) 
प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, सातारा 

जिल्हा व अतिरिक्‍त सत्र न्यायाधीश, वाई, जि. सातारा. 

दिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर, वाई, जि. सातारा. 
महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता/लेखापरीक्षा) महाराष्ट्र-१, मुंबई, 
जिल्हा कोषागार अधिकारी, सातारा 

वित्त विभाग, कार्यासन-व्यय-५/आपुक/ सेवा-९, मंत्रालय, मुंबई, 
विधि व न्याय विभाग, कार्या-१२,१३,२३,व २४, मंत्रालय, मुंबई, 
निवड नस्ती (कार्यासन ११). 


KKKKKKKKKKKKKKKK KKK KK KKK KKK KKK KKK KKEKK KK KKKERKEKRERKK 


शासन निर्णय क्रमांकः न्यायस्था १२२१/६०१/प्र.क्र.१४९/कार्यासन ११ 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


